उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
(खुद्द) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वाहनांचा आढावा. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन २०२०/प्र.क्र.१७/प्रशा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२० 


वाचा : १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन १०००/प्र.क्र. ६५/२००१/विनियम, 
दि. १०.०९.२००१ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन १०१४/प्र.क्र. ९/१४/विनियम, 
दि. ०८.०५.२०१४ 
प्रस्तावना :- 


शासकीय वाहनांचा आढावा घेऊन यासंबंधी वाढत जाणारा खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी व 
आवश्यक तेथेच शासकीय वाहन पुरविण्याबाबतचे धोरण प्रथमत:च वित्त विभागाने त्यांच्या दिनांक 
१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केले. सदर धोरणानुसार नवीन शासकीय वाहन अनुज्ञेय व 
खरेदी करण्यापूर्वी राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 

त्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार (खुद्द) चा वाहन आढावा घेऊन सविस्तर प्रस्ताव वित्त 
विभागामार्फत राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावास वाहन आढावा समितीने माहे जुले-२०१५ मध्ये मान्यता दिलेली आहे. 
शासन निर्णय : 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) साठी खालील नमुद अ.क्र. एक ते सहा पदांना सहा कार व 
एक स्टाफ कार असे एकूण ७ कार अनुज्ञेय करण्यास राज्य वाहन आढावा समितीने परवानगी दिली आहे. 
सदर वाहने पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


4 मा. प्रधान सचिव (कामगार) 


अ. क्र. वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम वाहन आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहन संख्या 
Lo) मा. मंत्री (उद्योग) १ (कार) 
२ मा. मंत्री (कामगार) १ (कार) 
३ मा. मंत्री (ऊर्जा) १ (कार) 
४ मा. प्रधान सचिव (उद्योग) १( 
a ( 
9 ( 


६ मा. प्रधान सचिव (ऊर्जा) कार) 
७ स्टाफ कार १ (कार) 
एकूण ७ (कार) 


सदर आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौ. संदर्भ क्र. 392/94 नुसार माहे जुले २०१५ च्या वाहन 
आढावा बैठकीत मान्य केल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२०/प्र.क्र.१७/प्रशा-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००३०६१७०९२६९०१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra S = 0 कळ ; 


8031348 


2003८ 8, 
seriall 455061 3a8c4cb7c593368faa24e20d6f898551011 
a 1 [| e 8e6fclafab04a443ee8, cn=Rajendra 5 Kaurte 
Date: 2020.03.06 17:12:42 +05'30' 


(रा. शा. BRA) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु. र.व का.) सामान्य प्रशासन विभाग तथा सदस्य, राज्यस्तरीय वाहन आढावा 
समिती, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
४. प्रधान सचिव (सेवा)सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
५. सचिव (ले.वको.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. परिवहन आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मुंबई 
७. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला रोड, सी फेस, वरळी, मुंबई-२५. 
८. सर्व सह सचिव / उपसचिव/कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ व 2, मुंबई / नागपूर 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. वित्त विभाग (कार्या-विनियम), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१४. रोख शाखा, उ.ऊ व का विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१५. निवडनस्ती-प्रशा-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


